प्रशासकीय मान्यता 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात विभागाच्या 
नियंत्रणाखाळीलळ शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रुग्णालयांना आवश्यक 
यंत्रसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंसाख-२०२०/प्र.क्र.४५/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ३० जानेवारी, २०२० 
वाचा: 9 शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ 
उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) area निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८. 
४) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/यंसाख/प्रस्ताव 
(Non-merged) ( भाग-६) / ४२१० १६२९/१०४४५/३-म /2020, दि.२८.०१.२०२० 


शासन निर्णय :- 


विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालयांमध्ये 
मिरज, लातूर, सोलापूर, धुळे व यवतमाळ या संस्थांना राज्य योजनेंतर्गत (४२१० १६२९) या 
SURG उपलब्ध असलेल्या निधीतून यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्याकरीता 
रुपये ३,८४,५३,२३२/- (रुपये तीन कोटी चौऱ्यांऐंशी लक्ष acs हजार दोनशे बत्तीस फक्त) इतक्या 
रक्कमेची परिशिष्ट “ अ ” मध्ये नमूद केलेल्या संस्थांच्या नावासमोरील तपश्ीीलानुसार या 
शासननिर्णयान्वये पुढील अटी व शातींच्या अधीन राहून एकत्रितरित्या प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र संस्थेचे नाव यंत्रसामुग्री प्रस्तावित किमत 

Ea शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज ११४११८२१ 

२ | शासकोय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर ५९६९३३६ 

३ | श्री.छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वापचार रुग्णालय, ११४५०६२५ 
सोलापूर 

४  । श्री.भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे ५८११७५० 


शासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२०/प्र.क्र.४५/प्रशा-१ 


संस्थेचे नाव यंत्रसामुग्री प्रस्तावित किमत 


4 


श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, ३८०९७०० 
यवतमाळ 


एकूण ३,८४,५३,२३२ 


अटी :- 


षु. 


. सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस संबंधित लेखाशीर्षाखाली यंत्रसामुग्रीपरत्वे मंजूर 


असलेल्या निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 


. उपरोक्त कोणतीही यंत्रसामुग्री हाताळण्यासाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नसून ती 


संस्थेत असलेल्या विद्यमान अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून सदर यंत्रसामुग्रीची हाताळणी 
करण्यात यावी. तसेच सदर यंत्रसामुग्री कोणत्याही परिस्थितीत बंद अवस्थेत वा विनावापर 
पडून राहणार नाही याची खबरदारी संबधित अधिष्ठाता यांनी घ्यावी. 


, सदर विषयी " शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका " याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद 
केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया " औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत " निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 


शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 


नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२०/प्र.क्र.४५/प्रशा-१ 


१०.उपरोकक्‍्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ " किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा " या 
शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे संबंधित खरेदी समितीने 


अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार 


सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त तक्त्यात नमूद केलेल्या यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी येणारा खर्च 


खालील लेखाशीर्षातून भागविण्यात यावा. 


(सर्व संस्थांसांठी सामाईक Sais) 
मागणी क्रमांक : एस- ४ राज्ययोजना 


४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 


१०५ विषमचिकित्सा 


(००) (३७ झछासकीय वैद्यक महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 


बळकटीकरण व दर्जावाढकरणे (कार्यक्रम) (४२१० १६२९) 


५२ यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१२/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१३०१७२४४०२११३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत : परिशिष्ट “अ 


प्रति, 


ARUN 
MURLIDHAR 
RAO 
DAHALE 


Digitally signed by ARUN 
MURLIDHARRAO DAHALE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903¢5914ab29c9ba5a 
50897b7b2244d66593f50dd7 13da83860 
912503, postalCode=400032 
street=MANTRALAYA , MUMBAI, 
setialNumber=30df743755280cf26ce97e 
0978235f63f80f0bc4317129bf381eb487 
2९3, ou=NA, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=ARUN 
MURLIDHARRAO DAHALE 
Date: 2020.01.30 18:26:25 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 


२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स Haart लि., मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२०/प्र.क्र.४५/प्रशा-१ 


३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदिया 
५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, चंद्रपूर 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया, चंद्रपूर 

७. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२०/प्र.क्र.४५/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक यंसाख-२०२०/प्र.क्र.४५/प्रशा-१, 
दिनांक : ३० जानेवारी, २०२० सोबतचे “परिशिष्ट अ 


| | शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, मिरज 


यंत्रसामुग्री खरेदीबाबतचा तपशील 


१००३३ 


सेन्टेन्स PHSB | a | १००३३ | 
स्ट्रीक रेटीनोस्कोप | a | 42000 १२००० 
बेबी वार्मर | a | ४८००० ४८००० 
ब्लॉक स्टोरेज कॅबिनेट | a | ६२९४४ ६२९४४ 
एलईडी GIS अँण्ड फायबर a ८०००० ८०००० 
ऑप्टीक केबल 
प्युअरटोन ओंडीओग्राम a | ८८६५० ८८६५० 
डिस्टील्ड वॉटर प्लान्ट | a | ९४००० ९४००० 
हिट लाईट ४ २४६४० ९८५६० 
ट्रान्सपोर्ट इनक्युबेटर २ ५६६४० ११३२८० 
सेन्ट्रीफ्युज २ ६५००० १३०००० 
स्लाईड स्टोरेज HITS | a | १४०००० १४०००० 
बीओडी इन्क्युबेटर | a | १४३९६० १४३९६० 
एन्डोस्कोप ०, ३०, ७० डिग्री २ ८५००० १७०००० 
ऑटोमेटेड युरीन SASS ae | १७५००० १७५००० 
एन्डोस्कोपीक HART, 7 १९५००० १९५००० 
मॉनिटर अँण्ड रेकॉर्डींग 
सिस्टिम 
टिम्पेनोप्लास्टी अण्ड Q ९७८१७ १९५६३४ 
स्टॅपीडेक्टोमी सेट 
इअर मायक्रोटोम | a | १९९४०० १९९४०० 
ईपीओसी Rex विद प्रिंटर | a | 224000 224000 
लप्रोस्कोपी इन्स्ट्रमेन्टस सेट १ २४१००० २४१००० 
डीपफ्रिजर (-२० सेल्सिअस) | a | २७५००० २७५००० 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


Det Ure क्रमांकः यंसाख-२०२०/प्र.क्र.४५/प्रशा-१ 


२९५००० | 


२९५००० | 


| इलेक्ट्रॉकन्व्हलसिव्ह थेरपी दि 
मशिन विद इसीजी मॉनिटरींग 
फॅसिलिटी 
एलईडी सिलींग ओटी लम्प ३ १६८००० ५०४००० 
बायोलॉजीकल सेफ्टी २ २६५५०० ५३१००० 
कॅबिनेट 
ऑपरेटींग मायक्रोस्कोप १ ५४४००० ५४४००० 
ऑटोक्लेव्ह मशिन La ८२६००० ८२६००० 
वॉक इनकुलर | a | १०३८४०० १०३८४०० 
सीपॅप मशिन ४ २९९९९० ११९९९६० 
रेफ्रिजरेटेड सेन्ट्रीफ्युज | a | ३७७६००० ३७७६००० 
२ | शासकीय वैद्यकीय । veges पीड २५० एमएल | 9 | ७२८० ७२८०० 
महाविद्यालय, लातूर एम्बुबँग अँडल्ट ५०० एमएल | 9 | ९५०० ९५००० 
नेब्युलाईजर ६० २००१ १२००६० 
डिजास्टर ट्रांली / इमरजेसी ४ ३४९०० १३९६०० 
केअर रिकव्हरी 
रिकव्हरी बेड षु ३४२२० १७११०० 
फॉगर मशिन ८ ३५५३२ २८४२५६ 
मेडिसीन ट्रॉली २५ १३९०० ३४७५०० 
अब्स्टिट्रीक लेबर टेबल ६ ६६६७० ४०००२० 
UR ABM नॉईजलेस 30 १६८०० ५०४००० 
हायप्रेशर 
अल्ट्राब्रीफ पल्स | a | ६८५००० ६८५००० 
पल्स ऑक्सिमीटर २५ ५८८०० १४७०००० 
एक्सामर सिस्टिम | १६८०००० १६८०००० 
3  श्री.छत्रपती शिवाजी | हॉरिझान्टल ऑटोक्लेव्ह शि २५०००० २५०००० 
महाराज सर्वोपचार =| मशिन 
रुग्णालय, सोलापूर | हिस्टरोस्कॉपी sar | २७८८८० २७८८८० 
सिस्टीम 
फ्लेक्झिबल नॅसोफेरींगोस्कोप | a ४४२४०० ४४२४०० 
HITHER 1 १_| ४५०००० ४५०००० 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


Det Ure क्रमांकः यंसाख-२०२०/प्र.क्र.४५/प्रशा-१ 


एनसीव्ही / ईएमजी / ईईजी ४८०००० ४८०००० 
मशिन 
मायक्रो इअर इन्स्ट्रमेट | 9 | ८४९९०५ ८४९९०५ 
अनेस्थेशिया मशिन विद ३ ५००००० १५००००० 
क्लोज्ड सर्किट विद 
वॅपोराईजर 
हाय फ्रिक्वेन्सी व्हेन्टीलेटर | a १९००००० १९००००० 
स्पायनल बर सिस्टीम १ | २१०७४४० २१०७४४० 
अल्ट्रासोनिक बोन्स | ३१९२००० ३१९२००० 
स्कालपेल फॉर स्पाईन सर्जरी 
४  श्री.भाऊसाहेब हिरे अँडल्ट बेड ४ २३३३७.५ ९३३५० 
शासकीय वैद्यकीय | कॉटरी मशिन | a १५६८०० १५६८०० 
महाविद्यालय, धुळे | एलईडी ऑपरेशन थिएटर 2 ३८०८०० ७६१६०० 
BSA लॅम्प 
hal इमल्सीफीकेडन १ १५००००० १५००००० 
PRM मशिन 
ऑपरेशन टेबल ३ ११००००० ३३००००० 
५ | श्री.वसंतराव नाईक । इन्क्युबेटर लॅबोरेटरी टाईप | 9 | ११३०० ११३०० 
शासकीय वैद्यकीय । हॉट एअर ओव्हन लेंबोरेटरी णं १३६०० १३६०० 
महाविद्यालय, टाईप 
यवतमाळ राईस HES एलपीजी HAS za ५६००० ५६००० 
डीआय वॉटर प्लान्ट २० | ६९१०० ६९१०० 
एलएचपी 
मेडीकल क्लिनीकल 2 ४५५०० ९१००० 
सेंट्रीफ्युज TIGA 
ऑटोमेटीक ट्युब स्ट्रीपर | a ११३५०० ११३५०० 
ऑटोमेटीक ट्युब सिलर | 9 | ११३५०० ११३५०० 
सिगल डोअर रेफ्रिजरेटर 2 ५९००० ११८००० 
PUR टेबल (हाफ साईज) । ५ २५००० १२५००० 
आरव्हीजी मशिन विद ऑल शि १३५००० १३५००० 
अँक्सेसरीज 
पॉईट ऑफ केअर ईम्युनोएसे | a | 440000 440000 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


Det Ure क्रमांकः यंसाख-२०२०/प्र.क्र.४५/प्रशा-१ 


अँनेलाईजर 
डोनिडर ५० के.जी. | a | १६५८०० १६५८०० 
डोनर कोच i १_| १७११०० १७११०० 
मॅन्युअल रोटरी मायक्राटोम | a 200000 200000 
सेट्रीफ्युज २ १०१५०० २०३००० 
इलेक्ट्रिक कॉटरी मशिन २ ११०००० २२०००० 
टीएमटी मशिन विद पी.सी. | २५०००० २५०००० 
अँण्ड प्रिंटर 
ऑफ्थॅल्मिक अल्ट्रा साउंड ए- १ २५८००० २५८००० 
स्कॅन 
टेलिस्कोप १० एमएम ३० a २६६८०० २६६८०० 
डीएचडी 
डेन्टल चेअर सी युनिट 7 224000 २९५००० 
कॉम्प्रेसर विद एक्स-रे विद 
ऑल अँक्सेसरीज 
आपथेल्मीक अल्ट्रासाऊंड णो ७८४००० ७८४००० 
स्कॅनर बी-स्कॅन 

एकूण 3,€8,43,232 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


